सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. PwC कंपनीस 
ऑगस्ट,२०१६ ते ऑक्टोबर,२०१६ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.७६ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१६ 


वाचा; 


Kell 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांच्यादरम्यान झालेला 

करार दि. १७.११.२००९ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि.२१.०९. २०१२ 

३. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय ,शासन निर्णय क्रमांक : 9॥॥)-मातंस 020/8/2098-0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१.०७.२०१४, 

४. गृह विभाग are निर्णय क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: 28.04.2094 

५. माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः MH-8/908/2093-DIR- 
DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. २.११.२०१३. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक: २५.०७.२०१६ 

७. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांची दि. ३१.८.२०१६, दि.३०.०९.२०१६, 
दि.२७.१०.२०१६, ची देयके. 


प्रस्तावना 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स WAT. या कंपनीची सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली आहे. 
गृह विभाग शासन निर्णय दि. २५.७.२०१६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीला मुंबई सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणुन मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.१.७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे 
आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणुन 
दि.१ ऑगस्ट,२०१६ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या 
कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला सल्लागाराच्या कामासाठी माहिती व 
तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दि.१.७.२०१४ अन्वये दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) या 
तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार, मुंबई Bex सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.७६ /भाग-१/पोल->३ 


मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने दिनांक दि.१ ऑगस्ट,२०१६ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१६ या कालावधीसाठी 
पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) रु. ३४,२१,०४९ /- 
(अक्षरी रुपये चौतीस लाख एकवीस हजार एकोणपन्नास फक्त) इतक्या रकमेची देयके 
मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा सविस्तर तपशिल 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


Mumbai CCTV Project (August २०१६ -October २०१६) 


Man 
Month Applicable ee 
. Swachh Krishi 
ह Rate as Amount Total Service Total 
Period & Resource व पी Deployment j OPE Sub Total Bharat Kalyan 
A Designation | per GR per Applicable र Tax 8१४ Amount 
Invoice No. Name (Percentage) Claimed (INR) Cess @ Cess @ 
dated Resource | Amount % (INR) 
0.40% 0.40% 


(09-July- (INR) 


२०१४) 
L = SBC x]M=kKKC x N= 
le G=ExF H J K=STx J 
J J J+K+L+M 


Principal 
र २,७५,००० ५०% १,३७,५०० 
Consultant 
Aditya Principal 2,194 900% 2.194 
000 oo! 000 
4st August Shrivastava |Consultant Ns ° र 
२०१६७ - 
Alpesh C Senior २ २ २ 
३१७ August : 220,000 33% ७२,६०० | ८,१५,१०० १,३६६ ८,१६,४६६ | १,१४,३०५ | ४,०८ ४,०८२ | ९,३८,९३५ 
Kankariya |Consultant 
२०१६ & 
४१६०३६४५६ Sac 2,20,000 400% 2,20,000 
Consultant 
Senior 22 
320,000 4o% 4,490,000 
Consultant 


e 
ग) (9 
aS 
= 
Bl Oo 
pe 
[= 


QOL 
$3 
£2 5 
ग 
= 7 
= 


८) 0? 
5 B 
o 8 
9 2 

a 


2) 
द 
ioe 
D 
o 
> 


a> Q L 
०2 5 
£2 | > 
9053 
a 5 

Cc 


Principal 2 
594,000 ५०% १,३७,५०० 
Patil Consultant 
4st Aditya Principal 2.04 400% 2,604 
000 oo! 000 
September |Shrivastava JConsultant al ° : 
२०१६ to र 
Alpesh C Senior 22 2 2 2 2 
3ond ane टाडा | २९२०००० | १००% २०,००० |१०,७२,५००| ९,६८६ |१०,८२,१८६| 9,49,408 | ५,४११ |. ४,४११ |१२,४४,५१४ 
ankariya onsultan 
September : 
i Senior 
२०१६ & 220,000 400% 2,220,000 
४१६०४१४८४ Consultant 
Senior 2 2 
2,20,000 400% 320,000 
Consultant 
Principal 
; 2,194,000 40% 9,319,500 
Consultant 
4st October Aditya Principal 2,194,000 400% 2,194,000 
२०१६ to i Consultant 
34st Alpesh C Senior 2.2 22 2 र 
तंव ; (तावा ,२०,००० १००% 520,000 |१०,७२,५००| ३,६७४ |१०,७६,१७४॥ १,५०,६६४ | ५,३८१ ५,३८१ |१२,३७,६०० 
२०१६ & Himanshu — [Senior 2.2 % २,२ 
४१६०४५२३१ Goyal Consultant १ टिकले 4008 aa 
Sharang Senior 2.2 2.2 
320,000 400% 520,000 
Gupta Consultant 


अ) उपरोक्त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ३ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित 


9) 
c 
Ss 
o 
9 


a2 
ao 
= 
993 
na 
mg 


ग्ध 
= 
=! 
< 
o 
Q 
Q 
9 
< 
छि 


र 
i) 
= 
x 
© 
= 
4 
छि 


केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार 
अदा करण्यात येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. ३ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५ % च्या प्रमाणात 
प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.७६ /भाग-१/पोल->३ 


क) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात 
येत आहे. सदर रकमामध्ये ऑगस्ट,२०१६ ते ऑक्टोबर,२०१६ साठी १५% सेवा कर (१४% सेवा कर 
+0.4 % स्वच्छ भारत कर + ०.५% कृषी कल्याण कर ) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 

केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 

करण्याचा अधिकार झासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर Vale कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 

पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर Wad" a 

CURIS खर्ची टाकून तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 

भागविण्यात यावा. 

३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक 

अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 

याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 

ह. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६११३०१७०२०५१५२९ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
f Maharasht Hom 


° e DN 
Department, postalCode=400032, st=Mah 
h | raj ha n g 2,5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc55853b8b 


449ff8dc53d69f1618d, Dhiraj K Abhang 
Date: 2016.11.30 17:12:50 +05'30° 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
११.निवड नस्ती / पोल-३ 
१२.अर्थ शाखा गृह विभाग. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


